महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेस 
'मधून प्रबास करणा-या पोलीस कर्मचारी/कैदी 
यांच्या सबलतीपोटी खर्चास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन - 

गृंहनिभागा_. 
शासन निर्णय, क्रमांक एमआयएसं ०१९८/३३/१९०२/पीआरएसं-र, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक २६ नोव्हेंबर २००२. 


बाचाः- १) शासन निर्णय, गृ.वि., क्रमांक एममआायएस ०१९८/९(४ ४)पीआरएस-२, 
: दिनांक ८.३.१९९९ 
२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
यांचे क्रमांक राप/बाहे/पोंमोवा/१४९; दिनांक ३.६:२००२ चे अ.शा.पत्र. 
. ३) कारागृह उप महानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे यांचे क्रमांक एसटी 
© पेमेंट'ढोबळ रक्‍कम/२७२९/१९१४/८२७/क.३, दिनांक १९/२० जुलै Yoo? 
ow. 


शासन निर्णयः- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास.त्यांच्या बसेसमधून 
कारागृह कर्मचारी तसेच कैद्यांच्या प्रवास खर्चापोटी कारागृह ब्रिभागामार्फत रक्‍कम 
महामंडळाला देण्यात येते. सन १९९८-९९ ते २००१-०२ या वर्षाकरिता-महामंडळाने 


कारागृह विभागाकडे रु.१,२६,५६,७२१/- (रुपये एक कोटी. सव्यीस लाखं छप्पन हजार 


सातशे एकवीस फक्त) इतक्या रकमेची थकंबाकी दर्शविलेली आहे. सदर दर्शविलेली 
रक्‍कम ढोबळ मानाने असल्याने या प्रयोजनासाठी प्रत्यक्ष होणारा खर्च प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मंजूरीसाठी पाठविण्याबाबत वित्त विभागाने कळविले होते. त्यास अनुसरुन 


. कारागृह उपमहानिरीक्षक यांनी त्यांच्या दिनांक १९/२० जुलै २००२ च्या पत्रानुसार सन 
२००१-२००२ पर्यन्त महामंडळास त्यांच्या बसेसमधून कारागृह कर्मचारी ade 


कैद्यांच्या प्रवास खर्चापोटी रु.७५, २१,६७७/- इतका प्रत्यक्ष खर्च झाल्याचे कळविले 
आहे. सदर रुपये ७५,२१,६७७/- (रुपये पंच्याहत्तर लाख एकब्रीस हजारे सहाशे 
सत्त्याहत्तर फक्त) इतक्या खर्चाच्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
तथापि या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात रुपये २५.०० लाख (रुपये पंचवीस लाख 
फक्त) इतकी रक्‍कम उपलब्ध असल्याने तेवढी रक्‍कम वित्त बिभागाच्या क्रमांक 
संकोर्ण १०.०२/प्र.क्र.२७/ BET, दिनांक ५-६.२००२ च्या अर्ध शासकीय पत्रातील 
सूचनेच्या अधीनं राहून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळास अदा करण्यास 
शासन या आदेशाद्वारे मंजूरी देत आहे. ही रक्‍कम तात्काळ महाराष्ट्र राज्य मार्ग 
परिवहन महामंडळास अदा करण्यात यावी. 


Flopy /A/GR PRS 2--. 


यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. बी-५, मुख्यलेखाशिर्ष.."२०५६-तुरुंग oof . 


संचालन a प्रशासन (०० ) (०१) कारांगृह: निरीक्षणालंय, २०. इतर खर्च दत्तमत (२०५६ 
०00०२ &)" या स्वात्नी welt टाकण्यात यावा ब लौ. सन २००२-०३ या वित्तौय autem sow 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


हा शासन ननर्णय वित्त बभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनोपचारेक संदर्भ क्रमांक 
सीआर-१२३२/२००२/व्यय-८., दिनांक 30.20.2002 अन्बये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


met 
(९1) डळ 
(र. आ ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रलि, 
कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे, 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ व २ (लेखा ब अनुज्ञेयता)मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ ब॑ २ (लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर, 
अधिदान न'लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


- उपमहांव्यबस्थापक (बाहतुक), Heng राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंळई, 


: कोषागार अधिकारी, पुणे-८, 
वित्त बिभाग, (व्यय-८), 


Fp बीयुंडी-१,/पोल-५ब, 


